नक्षल हल्ल्यात बळी पडलेल्या मृतकांच्या 
वारसांना केंद्रीय निधीतून रु.३.०० लक्ष मदत 
देण्यासाठी जिल्हास्तरावर करावयाच्या 
कार्यवाहीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांच्या 
अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - एनएएक्स १२१२/प्र.क्र.५०१/वि.शा.१ ब 
जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई ४०० ००५. 
दिनांक : २१ एप्रिल, २०१४ 


वाचा - 
केंद्र शासनाचे पत्र क्र.११०४४/११/२०११ व्हीटीव्ही, दिनांक २९.०६.२०१२ 


प्रस्तावना - 

केंद्र शासनाने त्यांचे पत्र क्र. ११०४४/११/२०११ व्हीटीव्ही, दिनांक २९.०६.२०१२ अन्वये 
Central Scheme for Assistance to Civilian Victims of Terrorist / Communal / Naxal 
violence या योजनेच्या अंमलबाजवणीबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. 
त्यानुसार वित्तीय वर्ष २०१२-१३ पासून रु.३.०० लक्ष अनुदान मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे 
न पाठविता संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या समितीद्वारे 
पडताळणी करुन राज्य शासनातर्फे संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी मृतांच्या वारसांना अनुदान 
देण्याबाबत आदेश देऊन लाभार्थ्यांच्या नावे धनादेश देतील व सदर रकमेची १००% प्रतिपूर्ती केंद्र 
सरकारकडून करण्यात येईल असे नमूद केले आहे. त्यानुषंगाने जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांचे 
अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन होता. 
शासन निर्णय - 

नक्षल हल्ल्यात बळी पडलेल्या मृतकांच्या वारसांना Central Scheme for Assistance to 
Civilian Victims of Terrorist / Communal / Naxal violence या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार 
रु.३.०० लक्ष मदत देण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे 
समिती गठित करण्यात येत आहे :- 


१) जिल्हाधिकारी é अध्यक्ष 

२) जिल्हा पोलीस अधिक्षक य सदस्य सचिव 

३) जिल्हा आरोग्य अधिकारी - सचिव 

४) जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी Z सदस्य 

५) जिल्हा महिळा बालविकास अधिकारी 2 सदस्य 

६) संबंधित जिल्ह्यामधील महसूल उपविभागीय अधिकारी  - सदस्य ( शासकीय प्रतिनिधी) 


शासन निर्णय क्रमांक :- एनएएक्स १२१२/प्र.क्र.५०१/वि.शा.१ ब 


२. सदर समितीची सभा आयोजित करणे, मदतपात्र प्रस्तावांना मंजूरी प्राप्त करुन घेणे तसेच 
मृतकांच्या वारसांना द्यावयाच्या मदतीबाबतचे संपूर्ण प्रस्ताव तयार करणे ही जबाबदारी जिल्हा पोलीस 
अधिक्षक यांची आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०४२१११५७५८७८२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Bajrang 


Bajrang — अण scien canvas 
5 


Umate, C = IN, S = 


Fy MAHARASHTRA, O = 
Digamba covestent or 
MAHARASHTRA, OU = HOME 
Date: 2014.04.21 12:51:15 


Umate — 
(ब.दि.उमाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
२. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 
४. मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 
५. सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
७. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 
८. सर्व विभागीय आयुक्त 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१०. अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११. सर्व जिल्हाधिकारी. 
१२. सर्व विशेष पोलीस महानिरीक्षक 
१३. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नक्षलविरोधी अभियान, नागपूर. 
१४. पोलीस उपमहानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, नागपूर. 
१५. सर्व पोलीस आयुक्त. 
१६. सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक :- एनएएक्स १२१२/प्र.क्र.५१०१/वि.शा.१ ब 


१७. सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी. 

१८. सर्व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी 

१९. सर्व जिल्हा महसूल उप विभागीय अधिकारी 

२०. महालेखापाल १/२, मुंबई / नागपूर. 

२१. सर्व कोषागार अधिकारी. 

२२. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२३. सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, गृह विभाग. 
२४. निवडनस्ती (वि.शा.१ ब) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


